प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना 
निवृत्तीवेतन, ( २२३५ ००१५ ) या खालील सन 
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादान कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ८ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि. ०६ एप्रिळ,२०२१ 

२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वासैक-१, दि.०९.०४.२०२१ 

३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वासैक-१, दि.१०.०५.२०२१ 

४) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वासैक-१, दि.१८.०६.२०२१ 

५) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वासैक-१, दि.१७.०८.२०२१ 
प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर 
अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), (२२३५ ००१५) या खाली 
रु. ११०,२५,८१,०००/- ( रुपये एकशे दहा कोटी पंचवीस लाख एक्याऐंशी हजार फक्‍त ) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी आतापर्यंत सहा टप्प्यात एकूण 
५०% याप्रमाणे रु. ५५,३०,०६,१५०/-एवढा निधी प्राप्त झालेला आहे. सदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
माहे सप्टेंबर, २०२१ ते नोव्हेंबर, २०२१ करीता आवश्‍यक इतका निधी संबंधीत जिल्हाधिका-यांच्या 
स्वाधीन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर 
अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य, (२२३५ ००१५) या खालील 
रु. ११०,२५,८१,०००/- (रुपये एकशे दहा कोटी पंचवीस org एक्याऐंशी हजार फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु. १८,३७,२०,०००/- 
(रुपये अठरा कोटी सदोतीस लाख वीस हजार फक्त) इतका निधी माहे सप्टेंबर, २०२१ ते माहे नोव्हेंबर, 
२०२१ चा खर्च भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिका-यांना शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
“अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिका-यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांच्या ताळमेळ 
महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी sana परिपत्रक 
क्र. खर्चमेळ-२०११/प्र.क्र.१३९/२०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 


३.  याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तीवेतन, 
(00) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तीवेतन 
( २२३५ ००१५ ) (अनिवार्य) या लेखाशीर्षाखालील सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०९०८११३५३६४८०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prasadkumar णय 


U = General Administrative Department 


K | 5 चै n rao S a Nn g a | e Oat 2021.09.08 14:47:52 +05'30' 


(प्रकि. सांगळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. सर्व संबंधित मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११. मा.प्रधान सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१५. महालेखापाल ( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१६. मा.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 

१७. मा.उप सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, FAIS, मुंबई 

२३. मा.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १३/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 

२४. निवडनस्ती ( स्वा.सै.क.१) 


= 


— 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१, दि. ८ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अनु क्रमांक जिल्हयाचे नाव माहे सप्टेंबर ते माहे नोव्हेंबर, २०२१ करिता निधी 
वितरण (रु) 

a मुंबई शहर १३,५०,०००/- 
२ मुंबई उपनगर ७९,५०,०००/- 
३ ठाणे १०,५०,०००/- 
8 पालघर ६,००,०००/- 
द रायगड वष वका 
& रत्नागिरी ८,१०,०००/- 
9 सिंधुदुर्ग ५,७०,०००/- 

नाशिक २७,९०,०००/- 

जळगाव ७२,६०,०००/- 
=a धुळे ३३,३०,०००/- 
a q नंदुरबार ४,५०,०००/- 
१२ अहमदनगर ५२,५०,०००/- 
१२ पुणे १,५०,६०,०००/- 
qe सातारा ९२,४०,०००/- 
AM सांगली १,०२,९०,०००/- 
१६ सोलापूर ७६,५०,०००/- 
१७ कोल्हापूर ५१,६०,०००/- 
9¢ औरंगाबाद ५७,६०,०००/- 
१९ जालना ७२,६०,०००/- 
२० बीड २,०५,८०,०००/- 
२१ नांदेड ९६,3३०,०००/- 
२२ हिंगोळी ४६,५०,०००/- 
२२३ परभणी २७,९०,०००/- 
2B लातूर १,२०,३०,०००/- 
२५ उस्मानाबाद १,७१,९०,०००/- 
२६ अमरावती १७,४०,०००/- 
२७ बुलढाणा १४,१०,०००/- 
२८ यवतमाळ ८,४०,०००/- 
२९ अकोला १४,१०,०००/- 
२० वाशिम 3,३०,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२१/प्र.क्र.३७/२०२१/स्वा.सै.क.१ 


३१ नागपूर १,४४,३०,०००/- 
32 वर्धा ११,७०,०००/- 
33 भंडारा ८,४०,०००/- 
38 गोंदिया ४,८०,०००/- 
34 चंद्रपूर ८,४०,०००/- 
एकुण 92,3,20,000/- 


Digitally signed by Prasadkumar Kisanrao Sangale 


P rasad ku m a l DN: CN = Prasadkumar Kisanrao Sangale, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = General Administrative Department 


Ki sanrao S an g a | e Date: 2021.09.08 14:48:03 +05'30" 


(प्रकि. सांगळे ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


